मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गाच्या सन १९९९- 
२००० ते २००३-२००४ या कालावधीच्या 
निवडसूच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सुधारित 
ज्येष्ठता यादीनुसार, हरकती व सूचना 
मागविण्यासाठी प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.९६/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक क्रमांक-असाज्ये १२०८/प्र.क्र.१७८/०८/१४, दि.२६.०८.२००८. 
२. शासन आदेशा क्रमांक-असज्ये १२१६/प्र.क्र.१८५/का.१४, दि.०४.०८.२०१६. 


शासन परिपत्रक :- 


सरळसेवा कक्ष अधिकारी तसेच पदोन्नत कक्ष अधिकारी यांनी मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सन 
१९८६ ते २००० या कालावधीतील दिनांक १ जानेवारी रोजीच्या परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबत मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे W.P.NO. २९८६/२०००, W.P.NO. २९८२/२०००, W.P.NO. ४९५८/२००३ आणि W.P.NO. 
३३७४/२०११ या याचिका दाखल केल्या होत्या. मा. उच्च न्यायालयाने यावर एकत्रितरित्या दि.०६.०८.२०१८ रोजी 
निर्णय दिला आहे. मा. उच्च न्यायालयाने आपल्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या निर्णयास आठ आठवडयांची स्थगिती 
दिली होती. यासंदर्भात पदोन्नत अधिकाऱ्यांकडून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) 
क्र.२५१८१/२०१८ दाखल करण्यात आली असून, यावर दि.०१.१०.२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ च्या आदेशास स्थगिती दिलेली नाही. सबब, मा.उच्च 
न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशास अनुसरुन मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी त्याच बरोबर अवर 
सचिव, उपसचिव व सह सचिव संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विलोकित करण्याबाबत 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठता याद्या सुधारित होत असल्याने त्याअनुषंगाने अवर 


सचिव संवर्गाच्या निवडसूच्या सुधारित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानुसार सा.प्र.वि.शा.प.दिनांक 


३१.०७.२०१९ अन्वये, सन १९९६-९७, ९७-९८ व ९८-९९ या कालावधीच्या अवर सचिव पदाच्या निवडसूच्या 
तात्पुरत्या स्वरूपात सुधारित करण्यात आल्या आहेत. 


2. सन IS 88-2000 ते २०० ३-२००४ या कालावधीच्या अवर सचिव पदाच्या निवडसूच्या तात्पुरत्या स्वरूपात 


सुधारित करण्यात येऊन या परिपत्रकासोबत विवरणपत्र अ, ब, क, ड व इ येथे जोडण्यात येत आहेत. 


३. कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.१९८६ ते 09.09.2000 या कालावधीतील तात्पुरत्या ज्येष्ठता 


याद्या दिनांक ३१.०७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिध्द करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच अवर सचिव संवर्गाच्या सन १९९६-९७ ते १२९८-९९ या कालावधीच्या निवडसूच्या देखील दिनांक 
३१.०७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या तात्पुरत्या 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९६ /१४, दिनांक २७.०९.२०१९ 


ज्येष्ठता याद्यांबाबत हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून त्या अनुषंगाने त्या याद्या सुधारित करण्याची कार्यवाही 
सुरू आहे. यामुळे पूर्वी प्रसिध्द केलेल्या अवर सचिव संवर्गाच्या सन १९९६-९७ ते १९९८-९९ या कालावधीच्या 
निवडसूच्या देखील सुधारित होतील याची नोंद घेण्यात यावी. अवर सचिव संवर्गातील निवडसूच्या अद्यावत 
केल्याशिवाय कक्ष अधिकारी संवर्गातील रिक्‍ततेची परिगणना करणे शक्‍य नसल्याने तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत 
पारदर्शकता रहावी तसेच त्रुटी दूर व्हाव्यात या उद्देशाने अवर सचिव संवर्गाच्या प्रारुप निवडसूच्या प्रसिध्द करण्यात 
येत आहेत याची देखील संबंधितांनी नोंद घ्यावी. यामुळे या याद्या अंतिम नसून प्रारूप/तात्पुरत्या स्वरूपात आहेत. 


४. कक्ष अधिकारी पदाच्या ज्येष्ठते व्यतिरिक्त अवर सविवांच्या ज्येष्ठतेबाबत काही हरकती सूचना असल्यास 
संबंधित अधिका-यांनी यादी प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात म्हणजेच दि.३०.१०.२०१९ रोजी किंवा 
तत्पूर्वी अवर सचिव, कार्यासन-१४, सामान्य प्रशासन विभाग, दालन क्रमांक - ५५९ विस्तार, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई - Yoo ०३२, यांच्याकडे टपालाने अथवा gajanan.gurav@nic.in या मेळ आयडीवर सादर कराव्यात. सदर 
तारखेनंतर सादर केलेल्या हरकती/सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. सदर निवडसूचीत समाविष्ट 
असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ज्येष्ठतेसंदर्भात काही हरकत असेल तर त्यांनी त्या पृष्ठयर्थ आवश्‍यक आदेशा / 
अभिलेख ठोस पुरावा म्हणून जोडण्याची दक्षता घ्यावी. ठोस पुराव्या अभावी प्राप्त होणा-या मोघम स्वरुपाच्या 
हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


५. सदर सुधारित निवडसूची मा. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित fears अनुमती याचिका क्रमांक 
२५१८१/२०१८, २५६३९/२०१८ व २६७१२-१३/२०१८ च्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सर्व विभागांनी 
या सूच्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


६. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरत्या निवडसूचीची प्रत संकेतस्थळावरून 
प्राप्त करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना निवडसूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन 
घेण्याबाबत कळवावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९२७१०५८०६०५०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Gajanan See ceria ee 
es Maharashtra, OU = General Administration 
Bhimrao Gurav 222282 557 1:01:01 «0530 
(गजानन भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती (सा.प्र.वि./कार्यासन १४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन १९९९-२००० 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा दिनांक. stax सचिव अवर सचिव कक्ष अधिकारी 
पदावरील ज्येष्ठतेचा | पदावरील सुधारित पदावरील 
दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनांक | सुधारित ज्येष्ठता 
दिनांक 

zn २ 3 i, eee. दु & xa ८ 8 
= ef दि.का. खरात अ.जा सान्यावविसावि ०८-०९-१९५४ ३०-०९-२०१२ ०१-१०-१९९९ ०१-०९-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
र प्र.ल. पाठक खुला सा.प्र.वि. २१-०७-१९५८ ३१-०७-२०१६ ३१-०८-१९९९ ०१-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३ भै.भा पारखी खुला ग्रा.वि.व ज.सं.वि. २०-१०-१९५७ ३१-१०-२०१५ ३१-०८-१९९९ ०१-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
8 व ey जाधव इ.मा.व सा.प्र.वि ०१-०२-१९५२ ३१-०१-२०१० ३१-०८-१९९९ ०१-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
५ श्रीमती | ofa कुळकर्णी खुला वि.वि. २५-०६-१९४६ ३०-०६-२००४ ३१-०८-१९९९ ०१-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
& रा.गो जाधव विजा-अ सा.प्र.वि ०५-०८-१९५८ ३१-०८-२०१६ ३१-०८-१९९८ १६-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
) गु.अ. नाईक अ.जा न.वि.वि ०३-०२-१९५२ २८-०२-२०१० ०१-१०-१९९९ १६-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
é वा.ह. बनसोडे अ.जा गृह विभाग १६-०६-१९५५ 30-0§-2093 १६-१०-१९९९ १६-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
९ ए.पी. रणशिगे अ.जा स.प.व व.वि. ०१-०२-१९४४ ३१-०१-२००२ १८-१२-१९९९ १६-१०-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
|__१०_ | a7 सातपुते तपुते अ.जा वि.वि. ०१-०५-१९५७ ३०-०४-२०१५ ०१-०१-२००० 09-99-4882 09-09-9884 
aa | aa. नारायणकर अ.जा सा.प्र.वि. ०१-०४-१९५६ ३१-०३-२०१४ ०१-०२-२००० ०१-११-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२ स.मा. साबळे अ.जा वि.वि. २८-१२-१९५७ ३१-१२-२०१५ ०१-०२-२००० ०१-१२-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३ भा.सु. तायडे अ.जा वै.शि.व औ.द्र.वि. ०१-०७-१९५५ ३०-०६-२०१३ ०१-०२-२००० ०१-१२-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
४ wal. कांबळे अ.जा वि.वि. ३-०३-१९५७ ३१-०३-२०१५ ०१-०३-२००० १८-१२-१९९९ | ०१-०१-१९९५ 
4 वा.म. तुरुकमाने अ.जा गृह विभाग ०१-०४-१९५३ ३१-०३-२०११ ०१-०३-२००० ०१-०१-२००० ०१-०१-१९९५ 
& सु.तु शेंडे अ.जा कृ.व पदुम विभाग -०९-१९५६ ३०-०९-२०१४ ०१-०३-२००० ०१-०२-२००० ०१-०१-१९९५ 
७ श्री. भि. होटकर अ.जा शाशिवक्रिवि. ०१-०६-१९५० ३१-०५-२००८ ०१-०३-२००० ०१-०२-२००० ०१-०१-१९९५ 
८ म.उ. हरपाळकर खुला नि.वि. -०४-१९७० ३०-०४-२०२८ प-०२-२००६ ०१-०२-२००० २-१०-१९९५ 
९ अ.ए. कुलकर्णी खुला अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. ०९-०३-१९६६ ३१-०३-२०२४ 4-02-2008 09-03-2000 2-40-9824 
२० सं.ह. भोगले खुला ग्रा.वि.वि. ५-०५-१९६९ ३१-०५-२०२७ ५-०२-२००६ ०१-०३-२००० २-१०-१९९५ 
२१ सं.श्री. सुपे Sad वि.व न्या.वि. २९-१२-१९६५ ३१-१२-२०२३ ५-०२-२००६ ०१-०३-२००० २-१०-१९९५ 
२२ स.का. जोंधळे-पाटील|। खुला म.व व.वि. २१-०९-१९७० ३०-०९-२०२८ ७-०२-२००६ ०१-०३-२००० २-१०-१९९५ 
२३ शु.द आहेर अ.जा ग्रा.वि.वि. ०२-०६-१९६३ ३०-०६-२०२१ ९-०३-२००६ ०३-०३-२००० २-१०-१९९५ 
२४ सु.ह. जाधव खुला स.प.व व.वि १९-०७-१९५७ ३१-०७-२०१५ ३१-०८-१९९९ ०३-०३-२००० ०१-०१-१९९६ 
२५ प.ग पाटील इ.मा.व. वि.व. न्या. वि ०८-१२-१९५६ ३१-१२-२०१४ ३१-०८-१९९९ ०१-०४-२००० ०१-०१-१९९६ 
२६ रा.तु जाधव खुला कृ.व पदुम विभाग ०१-०१-१९५५ ३१-१२-२०१२ ३१-०८-१९९९ ०१-०४-२००० ०१-०१-१९९६ 
२७ fe. तिवरेकर खुला सा.प्र.वि ०३-०१-१९५४ ३१-०१-२०१२ ३१-०८-१९९९ ०१-०४-२००० ०१-०१-१९९६ 
२८ वि.वा बोभाटे खुला सा.बां.वि २५-१०-१९५६ ३१-१०-२०१४ ३१-०८-१९९९ ०१-०४-२००० ०१-०१-१९९६ 
२९ . OLA. चौधरी इ.मा.व. सा.आ.वि ०१-०६-१९५१ ३१-०५-२००९ ३१-०८-१९९९ ०१-०६-२००० ०१-०१-१९९६ 
३० श्रीमती । स्मि.शं. रानडे खुला सा.प्र.वि. १६-१२-१९५७ ३१-१२-२०१५ ३१-०८-१९९९ ०१-०६-२००० ०१-०१-१९९६ 
३१ स.मा निंबाळकर खुला ।सा.न्या.सां.का.क्री.व १९-०७-१९५७ ३१-०७-२०१५ ३१-०८-१९९९ ०१-०६-२००० ०१-०१-१९९६ 

वि.स विभाग. 

३२ वि.ना इटक्याल वि.मा.प्र. वित्त विभाग २३-०२-१९५१ २८-०२-२००९ ३१-०८-१९९७ ०१-०६-२००० ०१-०१-१९९६ 
३३ सु.स. सनगर भज-क शा.शि.वि. २१-१०-१९५२ ३१-१०-२०१० ३१-०८-१९९७ ०१-०६-२००० ०१-०१-१९९६ 
३४ र.हि. पिंपळे भज-ड वि.व न्या.वि. १०-१०-१९४७ ३१-१०-२००५ ३१-०८-१९९८ ०१-०६-२००० ०१-०१-१९९६ 
34 श.पा. वारे भज-ड पा.वि ०१-०६-१९५४ ३१-०५-२०१२ ३१-०८-१९९८ ०१-०६-२००० ०७१-७१-१र९६ 
३६ प्र.ल. गोसावी भज-ब म.व व.वि १५-०६-१९५७ ३०-०६-२०१५ ३१-०८-१९९८ ०१-०७-२००० ०१-०१-१९९६ 
30 मो.का. भोये ये अ.ज. सा. प्र.वि ०१-०६-१९६० ३१-०५-२०१८ ०१-०७-२००० ०१-०७-२००० ०१-०१-१९९६ 
३८ प्र.ग. देशमुख अ.ज. सा.आ.विभाग २३-०७-१९६४ ३१-०७-२०२२ ०१-०७-२००० ०१-०७-२००० ०१-०१-१९९६ 
३९ भ.ब. महाले अ.ज. सा.आ.विभाग ०२-०६-१९५८ ३०-०६-२०१६ ०१-०८-२००० ०१-०८-२००० ०१-०१-१९९६ 
Yo भा.र. गावित अ.ज. म.व.व.वि. ०१-०६-१९६३ ३१-०५-२०२१ ०१-०८-२००० ०१-०८-२००० ०१-०१-१९९६ 
४१ का.तु. सातकर अ.ज. सा.प्र.वि. ०२-०४-१९५४ ३०-०४-२०१२ ०१-०८-२००० ०१-०८-२००० ०१-०१-१९९६ 


विवरणपत्र ब 


अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन २०००-२००१ 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा दिनांक अवर सचिव अवर सचिव कक्ष अधिकारी 
पदावरील ज्येष्ठतेचा | पदावरील सुधारित | पदावरील 
दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनांक | सुधारित ज्येष्ठता 
दिनांक 
Es २ 3 a 4 & i=. 2e8E >: ८ ९ 
| 3 | कु. इं.रा. |भिंगारकर खुला ज.सं.वि. २९-०९-१९४६ ३०-०९-२००४ ०१-१०-२००० ०१-१०-२००० ०१-०१-१९९५ 
२ श्रीमती EE प्र. ।चिटणीस खुला म.व बा.वि.वि. २७-११-१९५८ ३०-११-२०१६ ३१-०८-१९९९ ०१-१०-२००० ०१-०१-१९९६ 
३ श्री. सु.अ. देशपांडे खुला सा.प्र.वि १८-०७-१९५९ ३१-०७-२०१७ ३१-०८-१९९९ ०१-१०-२००० ०१-०१-१९९६ 
४ श्री. चं.भा. 'म्हात्रे gad म.व. व. वि. १५-०६-१९५२ ३०-०६-२०१० ३१-०८-१९९९ ०१-१०-२००० ०१-०१-१९९६ 
yg श्रीमती ।सु.वि. |कोळेकर Sala सा.आ.वि २८-११-१९५५ ३०-११-२०१३ ३१-०८-१९९९ ०१-१०-२००० ०१-०१-१९९६ 
६ श्री. प्रम. |दुधळकर saa स.प.व व.वि २४-०४-१९५४ ३०-०४-२०१२ ३१-०८-१९९९ ०१-११-२००० ०१-०१-१९९६ 
७ श्री. अ.ना. भोसले खुला गृ.वि. ०५-०४-१९५८ ३०-०४-२०१६ ३१-०८-१९९९ ०१-११-२००० ०१-०१-१९९६ 
८. श्री. आ.गु. |अस्वले खुला सा.बां.वि. ०१-०६-१९५७ ३१-०५-२०१५ ३१-०८-१९९९ २७-११-२००० ०१-०१-१९९६ 
९ श्री. श.मा. भूते खुला वि.वि. ३०-०७-१९५५ ३१-०७-२०१३ ३१-०८-१९९९ ०१-१२-२००० ०१-०१-१९९६ 
| 9 | श्री. र.य. ।नलावडे खुला ज.सं.वि. २५-०३-१९५७ ३१-०३-२०१५ ३१-०८-१९९९ ०१-१२-२००० ०१-०१-१९९६ 
Ea श्री. वि.मा. ।बगाडे इ.मा.व. सा.बां.वि. १५-११-१९५१ ३०-११-२००९ ३१-०८-१९९९ ०१-१२-२००० ०१-०१-१९९६ 
१२ श्री. gam. घारगे खुला नि.वि. २६-०९-१९५७ ३०-०९-२०१५ ३१-०८-१९९९ ०१-१२-२००० ०१-०१-१९९६ 
१३ श्री. कि.ब. |कदम खुला अ.ना.पु.व ग्रा.स.वि. २४-१२-१९५५ ३१-१२-२०१३ ३१-०८-१९९९ ०१-१२-२००० ०१-०१-१९९६ 
१४ श्री. हे.वि. |मालंडकर खुला म.व व.वि. ०२-१२-१९५६ ३१-१२-२०१४ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-२००१ ०१-०१-१९९६ 
१५ श्री. aan. | Tere भज-ब गृ.वि. २९-०९-१९५४ ३०-०९-२०१२ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-२००१ ०१-०१-१९९६ 
१६ श्री. व.दा. [ees विजा-अ न.वि.वि. ०१-०६-१९५४ ३१-०५-२०१२ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-२००१ ०१-०१-१९९६ 
१७ श्री. सि.म. |इनामदार खुला सा.आ.विभाग ०१-०६-१९५७ ३१-०५-२०१५ ०१-०९-१९९९ ०१-०३-२००१ ०१-०१-१९९६ 
१८ श्री. वि.रा. ।वेदपाठक Sad नि.वि २३-०६-१९५४ ३०-०६-२०१२ ०१-१०-१९९९ ०१-०३-२००१ ०१-०१-१९९६ 
१९ श्री. ग.कि. lara खुला सा.आ.विभाग १९-०५-१९५७ ३१-०५-२०१५ ०१-१०-१९९९ ०१-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२० श्री. प.श. |अहमद इ.मा.व. सा.आ.विभाग ११-०५-१९५७ ३१-०५-२०१५ १६-१०-१९९९ ०१-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२१ श्रीमती ।सी.यु. [wars वि.मा.प्र. ।सा.न्या.व वि.स.विभाग २०-०५-१९५५ ३१-०५-२०१३ १६-१०-१९९९ ०१-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२२ श्री. स.व. |देसाई खुला वै.शि.व औ.द्र.वि. १४-०८-१९४६ ३१-०८-२००४ १६-१०-१९९९ ०१-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२३ श्री. गो.ग. |आल्हाट अ.जा. पा.पु.व स्व. विभाग ०२-०६-१९५६ ३०-०६-२०१४ ०३-०३-२००० ०१-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२४ श्री. पु.हि. fare अ.जा. पा.पु.व स्व. विभाग ११-०७-१९६१ ३१-०७-२०१९ ०३-०३-२००० ०१-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२५ श्री. आ.श्रा. [fray अ.जा. वि.वि. १६-०७-१९५७ ३१-०७-२०१५ ०१-०४-२००० ०९-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२६ श्री. स.ब. |अडकमोल अ.जा. कृ.व पदुम विभाग ०३-०३-१९५४ ३१-०३-२०१२ ०१-०४-२००० ३०-०४-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२७ श्री. नि.सु. jeri अ.जा अ.ना.पु.व.ग्रा.सं.वि. ०५-०७-१९५६ ३१-०७-२०१४ ०१-०४-२००० ०१-०५-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२८ श्री. wor. lad अ.जा. वि.वि. ०१-०६-१९५२ ३१-०५-२०१० ०१-०४-२००० ०१-०५-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२९ श्री. गो. डो. तायडे अ.जा. म.व.व.वि. ०१-०७-१९५२ ३०-०६-२०१० ०१-०६-२००० ०१-०५-२००१ ०१-०१-१९९६ 
३० श्री. बा.नि. late अ.जा. वि.व. न्या.वि. ०१-०१-१९४६ ३१-१२-२००३ ०१-०६-२००० ०२-०५-२००१ ०१-०१-१९९६ 
३१ श्री. उ.शि. लोणारे भज-ब प.व.सां.का.विभाग १३-०४-१९५९ ३०-०४-२०१७ ०१-०६-२००० ०१-०६-२००१ ०१-०१-१९९६ 
३२ श्री. शि.कि. ।चव्हाण भज-ब उ.ऊ.व का.विभाग ०२-०६-१९५१ ३०-०६-२००९ ०१-०६-२००० ०१-०६-२००१ ०१-०१-१९९६ 
३३ श्री. नि.बा. ।वाडेकर विमाप्र विवि ०१-०६-१९५५ ३१-०५-२०१३ ०१-०८-२००१ ०१-०६-२००१ ०१-०१-१९९६ 
३४ श्री. Ha. ।कारंडे भज-क नि.वि. ०१-०४-१९५२ ३१-०३-२०१० ३१-०८-१९९७ ०१-०७-२००१ ०१-०४-१९९६ 
३५ श्री. प.श्री. ।पारधीये खुला वि.वि. १५-०६-१९४६ ३०-०६-२००४ ०१-११-१९९९ ०१-०७-२००१ ०१-०४-१९९६ 
३६ श्री. वि.म. |।तायशेटे खुला वि.वि. २६-१२-१९४४ ३१-१२-२००२ ०१-११-१९९९ ०१-०८-२००१ ०१-०४-१९९६ 
३७ श्री. aH. |रासम खुला गृहनिर्माण विभाग ०४-०७-१९४७ ३१-०७-२००५ ०१-१२-१९९९ ०१-०८-२००१ ०१-०४-१९९६ 
३८ श्री. गु.ज. ।कुलकर्णी खुला गृह विभाग २४-०५-१९४५ ३१-०५-२००३ ०१-१२-१९९९ ०१-०८-२००१ ०१-०४-१९९६ 
३९ श्री. wat. |पवार अज सा.प्र.वि. २४-०६-१९७० ३०-०६-२०२८ ३१-०८-२००१ ३१-०८-२००१ २६-०७-१९९६ 
४० श्री. yal. ।नाईक अज उ.ऊ.व का.वि. ०९-०८-१९५२ ३१-०८-२०१० ३१-०८-२००१ ३१-०८-२००१ ३१-०८-१९९७ 
४१ श्री. ज.ल. |पावरा अज कृ.व प.दु.म.वि. ०६-०१-१९६७ ३१-०१-२०२५ ३१-०८-२००१ ३१-०८-२००१ ३१-०८-१९९७ 


विवरणपत्र क 
अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन २००१-२००२ 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख  ।सेवानिवृत्तीचा दिनांक. अवर सचिव अवर सचिव पदावरील कक्ष अधिकारी 
पदावरील ज्येष्ठतेचा | सुधारित ज्येष्ठतेचा | पदावरील सुधारित 
दिनांक दिनांक ज्येष्ठता दिनांक 

iste 3 8 दु & = aa ८ ९ 
fed श्री. वि.वा. मेहेर विमाप्र सान्यावविसवि १२-०७-१९४८ ३१-०७-२००६ ०१-०२-२००२ ०१-०९-२००१ ०१-०१-१९९६ 
२ श्री. न.म. शिंदे अ.जा. | सा.न्या.व वि.स.विभाग | २५-०७-१९५८ ३१-०७-२०१६ ०१-०६-२००० ०१-०९-२००१ ०१-०४-१९९६ 
३ श्री. सं.का. ।गंब्रे अ.जा म.व.बा.क.वि. ०२-०१-१९५८ ३१-०१-२०१६ ०१-०६-२००० ०१-१०-२००१ ०१-०४-१९९६ 
४ श्री. सु.ना. रणखांबे अ.जा. वै.शि.व.औ.द्र.वि. ०९-०८-१९६० ३१-०८-२०१८ ०१-०६-२००० २०-१०-२००१ ०१-०४-१९९६ 
५ श्री. रा.मा. fe अ.जा. सा.प्र.वि. ११-०८-१९५६ ३१-०८-२०१४ ०१-०७-२००० ३०-१०-२००१ ०१-०४-१९९६ 
६ श्री. damn. बनसोडे अ.जा वि.वि. ११-०९-१९६१ ३०-०९-२०१९ ०१-१०-२००० ०१-११-२००१ ०१-०४-१९९६ 
७ श्री. नं.मा. शिलवंत अ.जा सा.न्या.व वि.स.वि. ०१-०६-१९६१ ३१-०५-२०१९ ०१-१०-२००० ०१-११-२००१ ०१-०४-१९९६ 
८. श्री. सु.ग. सोनावणे अ.जा. गृ.वि. ०१-०६-१९५९ ३१-०५-२०१७ ०१-१०-२००० ०२-१२-२००१ ०१-०४-१९९६ 
९ श्री. दु.र. चंद्रीकापूरे अ.जा. | अनना.पु.व ग्रा.सं.वि. १६-०७-१९५५ ३१-०७-२०१३ ०१-१०-२००० ०१-०१-२००२ ०१-०४-१९९६ 
शि fo) श्री. रा.को बोरकर अ.जा. सा.प्र.वि. २७-०२-१९५४ २९-०२-२०१२ ०१-११-२००० ०१-०१-२००२ ०१-०४-१९९६ 
शिया १ श्री. के.सु. बोदडे अ.जा. उ.ऊ.व का.वि. ०४-०३-१९५३ ३१-०३-२०११ ०१-११-२००० ०१-०१-२००२ ०१-०४-१९९६ 
१२ श्री. ज्ञा.ज. ।भारती भज-ब | शा.शि.वक्रि.वि. ०७-१०-१९५३ ३१-१०-२०११ २७-११-२००० ०१-०१-२००२ ०१-०४-१९९६ 
१३ श्री. म.रा. चव्हाण अ.जा. सा.प्र.वि. १९-०९-१९५१ 30-08-2008 09-92-2000 09-02-2002 ०१-०४-१९९६ 
१४ श्री. 'सो.ना बागुल अज ग्रा.वि.व ज.सं.वि. ०१-०६-१९६९ ३१-०५-२०२७ ०१-०७-२००२ ०१-०२-२००२ २८-०७-१९९८ 
१५ श्रीमती |चि.नि. | सुर्यवंशी | अज पव. १२-१२-१९७३ ३१-१२-२०३१ ०१-०६-२००२ ०१-०२-२००२ २८-०७-१९९८ 
१६ श्री. प्र.सि. घरत विमाप्र पापुवस्ववि २०-०८-१९४७ ३१-०८-२००५ ०१-०२-२००२ ०१-०६-२००२ ३१-०८-१९९८ 
१७ श्री. सु.सा. चौधरी अज सपवववि ०५-०४-१९६५ ३०-०४-२०२३ ०१-०२-२००२ ०१-०७-२००२ ३१-०८-१९९८ 


विवरणपत्र ड 


अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन २००२-२००३ 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा अवर सचिव अवर सचिव पदावरील | कक्ष अधिकारी 
दिनांक पदावरील ज्येष्ठतेचा | सुधारित ज्येष्ठतेचा पदावरील 
दिनांक दिनांक सुधारित ज्येष्ठता 
दिनांक 

| 3 | २ 3 ; oe षु ६ [७ | 4 ९ 
|. न 0) श्री. RTA. गमरे अ.जा सा.प्र.वि ०१-०३-१९४६ २९-०२-२००४ ०१-१२-२००० ०१-०९-२००२ ०१-०४-१९९६ 
र श्री. के.द भंडलकर विजा-अ न.वि.वि २२-०५-१९५५ ३१-०५-२०१३ ०१-१२-२००० ०१-०९-२००२ ०१-०४-१९९६ 
३ श्री. अ.दि सुर्यवंशी अ.जा. नि.वि. १३-०४-१९५८ ३०-०४-२०१६ ०१-०१-२०० ०१-०९-२००२ ०१-०४-१९९६ 
४ श्रीमती [ea गजभिये अ.जा. वि.व न्या.वि. ०१-०२-१९५७ ३१-०१-२०१५ ०१-०१-२०० ०१-०९-२००२ ०१-०४-१९९६ 
५ श्री. वि.के भालेराव खुला पा.पु.व स्व.वि. ०६-०६-१९४८ ३०-०६-२००६ ०१-०१-२०० ०१-०९-२००२ ०१-०४-१९९६ 
६ श्री. वि.लु. आठवले अ.जा रोवस्वरोवि २४-०७-१९४६ ३१-०७-२००४ ०१-०३-२०० ०१-०९-२००२ ०१-०४-१९९६ 
७ श्रीमती | मंगला हरिदास भज-ब शा.शि.व क्रि.वि २१-०२-१९५२ २८-०२-२०१० ०१-०३-२०० ०१-०९-२००२ ०१-०४-१९९६ 
८ श्री. fa. बंकापुरे खुला नि.वि. ०१-०६-१९५२ ३१-०५-२०१० ०१-०४-२०० ०१-१०-२००२ ०१-०४-१९९६ 
९ श्री. 'नुपु. घुमरे खुला ग्रा.वि.व ज.सं.वि. ६-०१-१९४६ 39-09-2008 09-08-200 09-99-2002 09-08-9422, 
Kwa श्रीमती |अ.चं. परब खुला नि.वि. ०५-०९-१९५१ ३०-०९-२००९ ०१-०४-२०० ०१-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
km श्रीमती | आ.प्र. रणदिवे खुला म.व व.वि. ९-०५-१९४८ ३१-०५-२००६ ०१-०४-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
२ श्रीमती | aa. पंडीत खुला कृ.व प.दु.म.वि. ०१-१२-१९४६ ३०-११-२००४ ०१-०४-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
3 श्री. उ.स. मगर खुला वि.वि. २-०२-१९४७ २८-०२-२००५ ०१-०४-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
४ श्री. अम. तुपे इमाव स.प.व व.वि. ३०-१०-१९४७ ३१-१०-२००५ ०९-०४-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
५ श्री. प्र.बा. दांडेकर खुला ग्रा.वि.व ज.सं.वि. ३-०३-१९५९ ३१-०३-२०१७ ३०-०४-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
६ श्री. [stat घरत इमाव न.वि.वि. २२-१०-१९५४ ३१-१०-२०१२ ०१-०५-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
७ श्री. प्र.ग. पाटील खुला Bad fr fa. ६-०६-१९५० ३०-०६-२००८ ०१-०५-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
८ श्री. वि.रा घडेकर खुला स.प.व व.वि. २३-१०-१९५६ ३१-१०-२०१४ ०१-०६-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
९ श्री. WA वारे जा. स.प.व व.वि. ०१-०५-१९५३ ३०-०४-२०११ ०१-०७-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
२० श्री. ए.एम. झणझणे खुला गृ.वि. २३-०८-१९५४ ३१-०८-२०१२ ०१-०७-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
२१ श्री. fat. कुदळे अ.जा. सा.प्र.वि १०-०७-१९५५ ३१-०७-२०१३ ०१-०८-२०० ०३-१२-२००२ ०१-०४-१९९६ 
२२ श्री. अ. शि. बेळगुद्री खुला कृ वप.दु.म.वि ०४-०८-१९६८ ३१-०८-२०२६ ३०-०३-२००७ ०३-१२-२००२ २०-०७-१९९६ 
२३ श्री. संश इंगळे खुला सा.प्र.वि १०-०९-१९७० ३०-०९-२०२८ १३-०४-२००७ ०३-१२-२००२ २०-०७-१९९६ 
२४ श्री. म.म. शिंदे खुला ग्रा.वि.व ज.स.वि २१-०२-१९७० २९-०२-२०२८ ०१-०६-२००७ ०३-१२-२००२ २०-०७-१९९६ 
२५ श्री. व्यंभा. भट खुला न.वि.वि २०-०२-१९७१ २८-०२-२०२९ ०१-०६-२००७ ०३-१२-२००२ २६-०७-१९९६ 
२६ श्री. बा. रासकर Sad वि.वि. ०१-०६-१९६५ ३१-०५-२०२३ ०२-०६-२००७ ०३-१२-२००२ २६-०७-१९९६ 
२७ श्री. [aT शिदे Sd सा.बां.वि. ०१-०६-१९६९ ३१-०५-२०२७ ०२-०६-२००७ ०३-१२-२००२ २६-०७-१९९६ 
RC श्री. वि.द. शिदे इ.मा.व नि.वि २७-०९-१९७१ ३०-०९-२०२९ ०२-०६-२००७ ०१-०१-२००३ २६-०७-१९९६ 
२९ श्री. भ.सं. वानखेडे अ.जा वि.वि. ०६-१२-१९६४ ३१-१२-२०२२ ०२-०६-२००७ ०१-०१-२००३ २६-०७-१९९६ 
३० श्री. दरा कहार भज-ब शा.शि.वि ०१-०३-१९६५ २८-०२-२०२३ ०२-०६-२००७ १६-०१-२००३ २६-०७-१९९६ 
34 श्री. श्री.वि जाधव अ.जा. न.वि.वि. २६-०८-१९५६ ३१-०८-२०१४ ०१-०८-२०० ०१-०२-२००३ ३१-०८-१९९६ 
३२ श्रीमती ।|ल.शी. देठे अ.जा विवि २४-०८-१९५६ ३१-०८-२०१४ ०१-०९-२००१ ०२-०३-२००३ 3३१-०८-१९९६ 
३३ श्री. चं.चि. गजबे अ.जा. मवववि ०२-०७-१९५५ ३१-०७-२०१३ ०१-०९-२०० ०१-०४-२००३ ३१-०८-१९९६ 
३४ श्री. RT. अटक भजब सपवववि ०१-०६-१९५८ ३१-०५-२०१६ ०१-१०-२०० ५-०५-२००३ ३१-०८-१९९६ 
३५ श्री. मा.द. काळे अ.जा. साप्रवि ०१-०६-१९५४ ३१-०५-२०१२ २०-१०-२०० ५-०५-२००३ ३१-०८-१९९६ 
३६ श्री. ।पं.अ. चौगुले अ.जा. अनापुवग्रासंवि १५-०७-१९५० ३१-०७-२००८ 3०-१०-२०० द-०५-२००३ ३१-०८-१९९६ 
३७ श्री. aT. साळवी खुला गृहनिर्माण २७-०५-१९५७ ३१-०५-२०१५ ०१-११-२०० ५-०५-२००३ 3३१-०८-१९९६ 
३८ श्री. मा.वि. वीर खुला ग्रा.वि.व ज.स.वि ०२-०४-१९६९ ३०-०४-२०२७ १२-०७-२००७ ५-०५-२००३ ३१-१०-१९९६ 
३९ श्री. के.वि. बिलोणीकर खुला नि.वि. २८-०८-१९६९ ३१-०८-२०२७ ०२-०८-२००७ ५-०५-२००३ ३१-१०-१९९६ 
४० श्री. सु.व. धात्रक भजड साप्रवि ०७-०२-१९५४ २९-०२-२०१२ ०१-११-२०० ५-०५-२००३ ०१-०१-१९९७ 
४१ श्री. वा.नि. ढाके इमाव विवि २३-११-१९५४ ३०-११-२०१२ ०२-१२-२०० ८-०५-२००३ ०१-०१-१९९७ 
BR श्री. च.ज. देशपांडे खुला सपवववि २८-०३-१९५७ ३१-०३-२०१५ ०१-०१-२००२ २०-०५-२००३ ०१-०१-१९९७ 
४३ श्री. म.का. राऊत इमाव उवतंशिवि ०३-०९-१९४८ ३०-०९-२००६ ०१-०१-२००२ २०-०५-२००३ ०१-०१-१९९७ 
४४ श्री. ना.वि. पाटील खुला पा.पु.व स्व.वि. ०८-०५-१९४७ ३१-०५-२००५ ०१-०९-२००२ ०१-०६-२००३ ०१-०१-१९९७ 
४५ श्री. रा.को धनावडे खुला कृ.व प.दु.म.वि. १४-०१-१९७१ ३१-०१-२०२९ २९-०९-२००७ ०१-०६-२००३ २१-०१-१९९७ 
४६ श्री. सु.सं. धपाटे खुला सा.प्र.वि. २३-११-१९६९ ३०-११-२०२७ २५-१०-२००७ ०१-०७-२००३ २१-०१-१९९७ 
४७ श्री. वि.ल. लहाने खुला गृ.वि. ०४-०८-१९७१ ३१-०८-२०२९ ०९-१२-२००७ ०२-०७-२००३ २१-०१-१९९७ 
४८ श्री. श्री.द. यादव खुला अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. ०७-०६-१९६९ ३०-०६-२०२७ १९-१२-२००७ २३-०७-२००३ २१-०१-१९९७ 
४९ श्री. सु.ना. शिंदे खुला ग्रा.वि.व ज.स.वि. ०१-०६-१९६९ ३१-०५-२०२७ २७-१२-२००७ २३-०७-२००३ २१-०१-१९९७ 
५० श्री. सु.कि. निकम खुला उ.व तं.शि.वि. ९-१०-१९७० ३१-१०-२०२८ ३१-१२-२००७ २३-०७-२००३ २१-०१-१९९७ 
५१ श्री. रा.वि. कुलकर्णी खुला स.व.व.वि. २६-०७-१९७३ ३१-०७-२०३१ ०२-०१-२००८ २३-०७-२००३ २१-०१-१९९७ 
५२ श्री. |कै.अ. गायकवाड खुला कृ.व प.दु.म.वि. ३-०६-१९७१ ३०-०६-२०२९ ०७-०१-२००८ २३-०७-२००३ २२-०१-१९९७ 
५३ श्री. Wa. नागरे भज-ड अनापुवग्रासंवि ०३-०४-१९५९ ३०-०४-२०१७ ०३-१२-२००२ ३१-०८-२००३ ३१-०८-१९९७ 
५४ श्री. ।आ.न. वसावे अज कृवपदुमवि ०२-०४-१९६५ ३०-०४-२०२३ ०१-०६-२००२ ३१-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ 
५५ श्री. सं.छ. तडवी अज उ.ऊ.व का.वि. ६-०३-१९६४ ३१-०३-२०२२ ३१-०८-२००३ ३१-०८-२००३ ३१-०३-१९९९ 
५६ प्री. अ.मा. आत्राम अज मवववि ५-०८-१९६८ ३१-०८-२०२६ ३१-०८-२००३ ३१-०८-२००३ ०७-०४-१९९९ 


विवरणपत्र इ 
अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन २००३-२००४ 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख ।सेवानिवृत्तीचा दिनांक, अवर सचिव अवर सचिव कक्ष अधिकारी 

पदावरील ज्येष्ठतेचा | पदावरील सुधारित पदावरील 
दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनांक | सुधारित ज्येष्ठता 

दिनांक 

| ता, २ 3 |. ee 4 गी [1 oe ८ ९ 

zw श्रीमती |सु.व. कांबळे * अजा शाशिवि ११-०६-१९४९ ३०-०६-२००७ ०७-०३-२००४ ०७-०३-२००४ ०१-०१-१९९२ 
२ श्रीमती शि.प्र. राजपुरकर * खुला ग्रा.वि.व ज.सं.वि १७-०४-१९५६ ३०-०४-२०१४ ०७-०३-२००४ ०७-०३-२००४ ०१-०१-१९९३ 
३ सु.रा. कळसकर इमाव वि.वि. ०१-०६-१९६१ ३१-०५-२०१९ ३१-०१-२००८ ०७-०३-२००४ २९-०१-१९९७ 
8 प्र.का. साबळे इमाव म.वबा.वि.वि. ३१-०७-१९७२ ३१-०७-२०३० ३१-०१-२००८ ०९-०३-२००४ २९-०१-१९९७ 
4 सं.ध तवरेज इमाव सा.प्र.वि. १२-०२-१९७३ २८-०२-२०३१ ३१-०१-२००८ ०९-०३-२००४ २९-०१-१९९७ 
& र.ब. गुरव इमाव सा.बां.वि. ०१-०७-१९६९ ३०-०६-२०२७ ३१-०१-२००८ ०९-०३-२००४ २९-०१-१९९७ 
७ aa rere | खुला .व.न्या.वि. २७-०३-१९७३ ३१-०३-२०३१ २१-०६-२००८ ०१-०४-२००४ ३१-०३-१९९७ 
८ अ.का. पवार खुला कृ.षि.प.दु.म ०६-०६-१९४६ ३०-०६-२००४ ०१-०९-२००२ १८-०४-२००४ ३१-०८-१९९७ 
९ वि.गो. दळवी खुला उ.व तं.शि.वि १७-०९-१९४६ ३०-०९-२००४ ०१-०९-२००२ ०१-०५-२००४ ३१-०८-१९९७ 
|__१०_ | arf. मयेकर खुला ग्राविवजसंवि १३-०८-१९४६ ३१-०८-२००४ ०१-०९-२००२ १७-०६-२००४ ३१-०८-१९९७ 
| a | नं.ना. age खुला सा.प्र.वि १३-०८-१९४६ ३१-०८-२००४ ०१-०९-२००२ ०१-०७-२००४ ३१-०८-१९९७ 
२ श्रीमती [सि.र. राणे खुला सा.प्र.वि ०१-०५-१९४८ ३१-०१-२००६ ०१-१०-२००२ ०१-०७-२००४ ३१-०८-१९९७ 
3 ना.हे. सोनारे इमाव वि.वि १०-०३-१९५० 39-03-200¢ 09-99-2002 094-019-2008 39-02-9889 
४ वि.द आठवले खुला वि.वि १०-०७-१९५९ ३१-०७-२०१७ ०१-१२-२००२ २९-०७-२००४ ३१-०८-१९९७ 
५ wat ae इमाव कृ.षि.प.दु.म. २७-०७-१९५९ ३१-०७-२०१७ ०३-१२-२००२ २९-०७-२००४ ३१-०८-१९९७ 
६ श्रीमती last जोशी खुला वै.शि.व औ.द्र.वि. २३-०९-१९५४ ३०-०९-२०१२ ०३-१२-२००२ ३०-०७-२००४ ३१-०८-१९९७ 
७9 द्‌.बा बोऱ्हाडे खुला गृ.वि. ०२-०६-१९५५ ३०-०६-२०१३ ०३-१२-२००२ ०१-०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
८ अ.ल घोगसे अजा सा.न्या.व वि.स.वि. १४-०६-१९५६ ३०-०६-२०१४ ०३-१२-२००२ ०१-०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
९ ORT गायकवाड अजा वै.शि.व औ.द्र.वि. ०१-०६-१९५७ ३१-०५-२०१५ ०३-१२-२००२ ९_०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
२० प्र.बा दाणी अजा वि.व न्या.वि. २६-०४-१९४७ ३०-०४-२००५ ०३-१२-२००२ ९-०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
२१ अ.रा. काटकर भज-ब नि.वि. १४-०७-१९५२ ३१-०७-२०१० ०३-१२-२००२ ९-०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
२२ दि.दा. आढाव अजा झाशिवक्रीवि ०३-११-१९५३ ३०-११-२०११ ०३-१२-२००२ ९-०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
२३ जा.मा गोसावी भज-ब सान्यावविसवि ०१-०६-१९६० ३१-०५-२०१८ ०३-१२-२००२ ९-०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
२४ ला.रा गुजर भज-ब प्रतिनि ०१-०६-१९६२ ३१-०५-२०२० १९-०८-२००४ ९-०८-२००४ ३१-०८-१९९७ 
२५ ता.मा कोळेकर भज-क साआवि ०१-०६-१९६७ ३१-०५-२०२५ १९-०८-२००४ ९-०८-२००४ ३१-०८-१९९९ 
२६ ज्ञा.ल. सुळ भज-क सान्यावविसवि ०१-०६-१९६८ ३१-०५-२०२६ १९-०८-२००४ ९-०८-२००४ ३१-०८-१९९९ 

* सदर कक्ष अधिकारी हे यापूर्वीच्या निवडसूच्यांमध्ये सरासरी गोपनीय अहवालाची किमान प्रतवारी नसल्याने अपात्र झाले होते. ते या निवडसूचीतून पात्र ठरल्याने नियमित होत आहेत. 


